नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नरत/नाशिक/२०८९/ २०२०, दि.२५/०५/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/९७/सन २०२०, दि.०९/०१/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव तसेच रानवड जवळ असणारा साखर कारखाना विचारात 
घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक न एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

7 . | राज्यमार्ग २७ पासून रोळस देवपुर | इतर जिल्हा | (०/००ते ६/००) १६.०० । प्रमुख 
पंचकेश्वर नांदुर्डी उगांव थेटाळे । मार्ग ९० ।६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
प्रस्तावित प्रजिमा ळा मिळणारा | इतर जिल्हा | (३/००ते 93/00) मार्ग-१७३ 
रस्ता. मार्ग ३० १०.०० कि.मी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०५/नियोजन-२ 


राष्ट्रीय महामार्ग पासून गोरठाण ३ | इतर जिल्हा । (०/००ते ८/००) २३.६०० । प्रमुख 
वावी रानवड ब्राम्हणगांववनसगांव | मार्ग२९ ।८.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
Jers कोटमगांव ते तालुका हद्द | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) मार्ग-१७४ 
रस्ता. ३२० ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/००ते ७/००) 
४०७ ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/००ते ३/१००) 
४ ३.१०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/००ते २/५००) 
१०५ २.५०० कि.मी. 
नांदुर खुर्द रानवड कारखाना | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते €/00) १२.९०० | प्रमुख 
ब्राम्हणगांव वनस वानसगांव रस्ता . ९५ ६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ६/९००) मार्ग-१७५ 
९४ ६.९०० कि.मी. 
एकूण ५२.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४२६६.४६--५२.५००) म्हणजेच ४३१८.९६कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २४.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२३११.२८-२४.००) म्हणजेच २२८७.२८ कि.मी. 
इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०६९७.४५-२८.५) म्हणजेच १०६६८.९५ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०२०११६१४४५७५१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


rashtra, 

25.4. 1९11€: 6143e814db5f8c5, 
05422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 

Date: 2021.02.01 16:28:00 +05'30' 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०५/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


